RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक ४७ ]] 


शुक्र वार , डिसेंबर ४ , २०२० / अग्रहायण १३ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ७४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी जिल्हा ठाणे यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक बीडी / भुसंपादन / मुमरी / एस आर/ १/ २०२०. — भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत, करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ वर ३० ) मधील कलम ३ च्या खंड ( इ) च्याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण -११ / २०१४ / प.क्र .७७ / अ -२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( याज 
यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा अधिकारी हा उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असलेल्या ठाणे जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन " 
असा करण्यात आला आहे. ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) 
आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याचे स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणुनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदी अन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात 
येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ चा पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणतेही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त 
जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल. 

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -नियम ( ५ ) नुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क महाराष्ट्र नियम १४ ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) याच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


भाग एक ( कोविपु) ७४--१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४ , २०२० / अग्र १३ , 


शके १ ९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चा खंड (छ) समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकरी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांस पदनिर्देशित केले आहे. 

अनुसूची १ 

जमिनीचे वर्णन 
मौजे सारंगपुरी, खैरे व कोठारे , ता . शहापुर, 

जि . ठाणे 
अ.क्र . गावाचे नांव 

संपादनक्षेत्राचे गावनिहाय भू -मापन भू -मापन क्रमांकानुसार संपादीत 
क्रमांक 

करावयाचे अंदाजे क्षेत्र हे.आर 


जमिनीचे भू - मापन क्रमांक / गट नंबर 

/ कंपार्टमेंन्ट नंबर 


१ 


सारंगपुरी 


६०/१ 


०-१०-४ 


२ 


६०/२ 


०-०९ -४ 


३ 


६०/३ 


०-०६-० 


४ 


२७१/१ 


०-८४-५ 


५ 


२५५ 


०-२५-३ 


६ 


२०४/२ 


०-६१-० 


७ 


२८१/३ 


१-७२-० 


८ 


२८१/६ 


०-२३-० 


६०/५ 


०-१४ - ९ 


१० 


२०५/३ 


०-०१-० 


एकूण 


४-०७-५ 


खैरे 


८२ / ३ / अ 


१-५५-० 


१२ 


६/२ 


१-३७-० 


६/३ 


०-१९ -० 


१४ 


८२/२ 


०-६४-० 


१५ 


८२/४ 


०-८१-० 


१६ 


६६ 


०-०५-८ 


१४/२ 


०-५९ -० 


१८ 


१५/१ 


०-५९ -० 


१ ९ 


१५/२ 


०-६४-० 


२० 


१६/२ 


१-१२-० 


२१ 


१७/८ 


०-३२-५ 


२२ 


८ ९ / २ अ 


०-१६-० 


एकूण 


८-०४-३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४ , २०२० / अग्र १३ , 


शके १ ९ ४२ 


२३ 


कोठारे 


२११ 


०-२४-० 


२४ 


८०/२ 


०-२१-७ 


२५ 


९ ८ / २ अ 


०-४२-० 


२६ 


९ ८ / २ ब 


१-०५-० 


२७ 


१०३/३ पैकी 


०-०८-१ 


२८ 


१०३/४ पैकी 


०-०९ -० 


२ ९ 


१११/१ पैकी 


१-३१-० 


३० 


१११/३ पैकी 


०-०३-० 


३१ 


११४/४ 


२-०२-० 


३२ 


११२/१ पैकी 


०-०३-० 


३३ 


११३/१ 


०-६०-७ 


३४ 


११३/४ 


०-१३-७ 


३५ 


११४/१/२ 


१-८२-० 


३६ 


११४/२/३ 


१-४७-० 


३७ 


१२६ / क 


०-१२-५ 


३८ 


१ ९ २ / ८ 


०-०३-० 


३ ९ 


१ ९ २ / २ 


०-३२-० 


४० 


११ ९ / ३ 


०-८४-० 


४१ 


१ ९ २ / ९ 


०-०१-५ 


४२ 


१ ९ ३ / ९ / अ 


०-१२-० 


४३ 


१ ९ ३ / ११ / अ 


०-७६-० 


४४ 


१२६ / अ 


०-०९ -५ 


४५ 


२२७ 


०-०७-६ 


एकूण 


११ - ९०-३ 


एकूण एकंदर 


२४-०२-१० 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
भातसा प्रकल्पांतर्गत मुमरी धरण बांधकामासाठी, मौजे सारंगपुरी व खैरे , ता, शहापुर , 
जि . ठाणे. 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 

मुमरी नदी ही भातसा नदीची उपनदी आहे , मुमरी मुख्य धरण मातीचे असून धरणाचा 
संकल्पित पाणीसाठा ७२.४० द.ल.घ.मी. ( २.५५ टी.एम.सी) धरणाची 

एकूण 

लांबी 
१२४० मी . इतकी आहे व ४ ९.९ ० मी महत्तम उंची आहे. 
समाजाला होणारे लाभ ( आर्थिक मुमरी मुख्य धरण मातीचे असून धरणाचा संकल्पित पाणीसाठा ७२.४० द.ल.घ.मी. 
रोजगार पायाभुत सुविधा सोयी सुविधा | मुमरी धरण ही भातसा नदीची उपनदी आहे. मौजे सारंगपुरी येथील १७६४ हे.आर 
याबाबत व इतर लाभा संबंधात ) जमीन सिचंनाखाली येणार आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४ , २०२० / अग्र १३ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


मौजे खैरे, ता . शहापुर , 


जि.ठाणे 


अ.क्र 


भुमापन क्र . किंवा गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


१ 


मुमरी धरणाच्या बांधकामामुळे मौजे सारंगपुरी, कोठारे , खैरे व जुनवणी येथील १०२ कुटुंब, ३४ ९ लोकसंख्या विस्थापीत होत आहेत . 
त्यांचे पुनर्वसनासाठी मौजे खैरे येथील जमीन खरेदी करण्यात आलेली आहे परंतु या अधिसुचित होणाऱ्या सर्व्हे नंबर मधील खातेदार विस्थापित 
होत नसल्याने पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करणेचा प्रश्न उद्भवत नाही. 


अनुसूची- चार 

पूनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा तपशील 
मौजे सारंगपुरी, खैरे, व कोठारे ता . शहापुर , जि.ठाणे, क्षेत्र २४-०२-१० हे.आर. जमीन भातसा प्रकल्पांतर्गत मुमरी धरणासाठी संपादन 
होत आहे. कोणतेही खातेदार विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करणेचा प्रश्न उद्भवत नाही. 


टीप. — उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी निरीक्षण करता येऊ शकते. 


ठिकाण भिवंडी, 
दिनांक १ डिसेंबर २०२० . 


डॉ . मोहन आर . नळदकर, 
उप विभागीय अधिकारी, 
भिवंडी विभाग , भिवंडी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४ , २०२० / अग्र १३ , 


शके १ ९ ४२ 


SUB DIVISIONAL OFFICER AND SUB DIVISIONAL MAGISTRATE 

BHIWANDI DIVISION , BHIWANDI 


NOTIFICATION 


No. BD / Bhusampadan / Mumari / SR - 1 / 2020. — Whereas , the Government of 
Maharashtra vide Government Notification , Revenue and Forest Department, No. MIS - 11 / 
2014C.R.77 / A - 2 , date the 19th January 2015 ( hereinafter referred to as " the said notification ") 
issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause ( e ) of section 3 of the Right 
to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement 
Act , 2013 ( 30 of 2013 ) , has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public 
purpose, as defined in clause ( z a ) of section 3 of the said Act, in a District for an area not 
exceeding 500 hectors , the collector of such District shall be deemed to be the appropriate 
Government, for the purpose of the said act ; 


And whereas , it appears to the Sub Divisional Officer, Bhiwandi Division , Bhiwandi, 
Thane District Being the appropriate Government in view of the said notification , that land 
more particularly described in Scheduled I appended here to ( hereinafter referred to as " the 
said land" ), is needed or likely to be needed for the public purpose , ( a statement of the nature 
thereof is contained in schedule Il appended here to ) and therefore , it is hereby notified under 
the provisions of sub - section ( 1 ) of section 11 of the said Act, that the land is likely to be 
needed for the said public purpose ; 


And whereas , the reasons necessitating the displacement of the affected persons in 
view of the purpose land acquisition are contained in Schedule III appended here to ( if there as 
any displacement then state the reasons in this Schedule ); 


And whereas , the particulars of an administrator appointed for the purpose of 
rehabilitation and resettlement under sub - section ( 1 ) of section 43 contained in Schedule V 
appended here to ( if required to be appointed then state the particulars in this Schedule ) . 


Now therefore, it is declared that as per sub - section ( 4 ) of section 11 of the said Act , no 
person shall make any transaction of land or part there of or create any encumbrances on said 
land from the date of publication of this notification till such time as the proceeding under 
Chapter IV of the said Act are completed ; 


Provided that , the Sub Divisional Officer may , on the application made by the owner o 
the said land or part there of exempt in special circumstances to be recorded in writing , such 
owner from the operation of the above provision ; 


It is further declared that according to sub - section ( 5 ) of section 11 of the said Act , the 
S.D.O. is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as 
prescribed by sub - rule ( 3 ) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in 
Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra ) Rules , 2014 (hereinafter 
referred as the said Rules ) 


And Whereas, under clause ( g) of section 3 of the said Act, the Collector being the 
Appropriate Government Please to designate Sub - Divisional Officer , Bhiwandi Division , 
Dist . Thane ( name and address of the officer to filled in before issue ) to perform the function of 
a Collector under the said Act. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४ , २०२० / अग्र १३ , शके १ ९ ४२ 


Schedule 1 


Description of Land 
Name of Village Sarangpuri, Khaire , and Kothare , Taluka Shahapur , District Thane 
Sr.No Village wise land survey number Survey No. 

Approximate area 
of acquisition area 

to be modified 
Private land acquisition 

Sq.Mtr 
1 Sarangpuri 

60/1 

0-10-4 


2 


60/2 


0-09-4 


3 


60/3 


0-06-0 


4 


271/1 


0-84-5 


5 


255 


0-25-3 


6 


204/2 


0-61-0 


7 


281/3 


1-72-0 


8 


281/6 


0-23-0 


9 


60/5 


0-14-9 


10 


205/3 


0-01-0 


Total 


4-07-5 


11 


Khaire 


82 / 3 / A 


1-55-0 


12 


6/2 


1-37-0 


13 


6/3 


0-19-0 


14 


82/2 


0-64-0 


15 


82/4 


0-81-0 


16 


66 


0-05-8 


17 


14/2 


0-59-0 


18 


15/1 


0-59-0 


19 


15/2 


0-64-0 


20 


16/2 


1-12-0 


21 


17/8 


0-32-5 


22 


89 /2A 


0-16-0 


Total 


8-04-3 


23 


Kothare 


211 


0-24-0 


24 


80/2 


0-21-7 


25 


98/2 A 


0-42-0 


26 


98/2 B 


1-05-0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४ , २०२० / अग्र १३ , 


शके १ ९ ४२ 


9 


27 


103/3 P 


0-08-1 


28 


103/4 P 


0-09-0 


29 


111/1 P. 


1-31-0 


30 


111/3 P 


0-03-0 


31 


114/4 


2-02-0 


32 


112/1 P 


0-03-0 


33 


113/1 


0-60-7 


34 


113/4 


0-13-7 


35 


114/1/2 


1-82-0 


36 


114/2/3 


1-47-0 


37 


126/ K 


0-12-5 


38 


192/8 


0-03-0 


39 


192/2 


0-32-0 


40 


119/3 


0-84-0 


41 


192/9 


0-01-5 


42 


193 / 9 / A 


0-12-0 


43 


193 / 11 / A 


0-76-0 


44 


126 / A 


0-09-5 


45 


227 


0-07-6 


Total 


11-90-3 


Sub Total 


24-02-10 


Schedule // 


Statement on the nature of public purpose 
Name of the Project 

Construction of Mumari Dam under Bhatsa 
Project at Village Sarangpuri Tal , Shahapur , 
Dist Thane . 


Description to the Society 


Construction of supplementary storage on 
river Mumari with gross storage capacity of 
72.40 Mcum ( 2.54 TMC ) Mumari Dam is 
Earthen Dam Having Length 1240 M and 
having maximum height in Gorage Portionis 
49.90 M. 


Benefits to the Society 
( Regarding economic , employment, 
infrastructure amenities and other 

benifits ) 


Mumari Dam is having storage capacity of 
72.40 Mcum & is proposed to be constructed 
on Mumari River which is sub — tributary of 
Bhatsa River , near village Sarangpuri to 
irrigate 1764 ha Land by left bank canal of 
Bhatsa Project . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ४ , २०२० / अग्र १३ , शके १ ९ ४२ 


Schedule III 
After completion of Mumari Dam Water should be stored . Because of water storage, in 
village Sarangpuri, Khaire , Kothare And Junavani, 102 families having 349 peoples are 
displaced. The Rehabilitation land acquired at village Khaire by Direct Purchase. But There is 
no one Khatedars displace of this notification the question of rehabilitation dose not arise . 


Schedule / V 


( Summery of the rehabilitation and resettlement scheme is Specified . ) 

In village Sarangpuri , Khaire , and Kothare , Tal , Shahapur, Dist . Thane Land Acquired 
24-02-10 H.R for Mumari Dam Under Bhatasa Project. There is no one Khatedars displace of 
this notification the question of rehabilitation dose not arise . 


N.B.— A plan of the said land can be inspected at the office of Sub Divisional Officer , Bhiwandi 

Division Bhiwandi . 


Place : Bhiwandi , 
Date 1st Decembar 2020 . 


DR . MOHAN R. NALADKAR , 

Sub Divisional Officer, 
Bhiwandi Division , Bhiwandi . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA 
DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


